आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना ..... 

जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांना माहे जानेवारी ते 
मार्च २०२४ या तीन महिन्यांच्या निधीचे पुनर्वितरण 
करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०७/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर.२०२४. 


Gat १) उपजिल्हाधिकारी ठाणे क्र. सामान्य /कक्ष-४/टे-९/ आणीबाणी /5-१७९०९१४/२०२४/५६६ 
दि. २३.०७.२०२४. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या दि.२५.०६.१९७५ ते दि.२१.०३.१९७७ या आणीबाणी काळावधीत 
लोकशाहीसाठी लढा देणाऱ्या मिसा व डी.आय.आर. अंतर्गत सामाजिक व राजनैतिक कारणासाठी कारावास 
भोगलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासाठी बंदिवास/कारावास कालावधीनुसार त्यांना 
रु.१०,०००/- अथवा रु.५,०००/- व त्यांच्या पश्चात पती/पत्नीस निम्मे मासिक मानधन अनुज्ञेय आहे. 

जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२४ या तीन महिन्याच्या कालावधीत तहसीलदार ठाणे यांचेकडील ३६ पात्र 
लाभार्थ्यांकरिता रु.७,९५,०००/- ( रुपये सात लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) इतके अनुदान उपलब्ध करून 
देण्यात आले होते. मात्र वितरीत करण्याच्या आक्षेपाची पूर्तता विहित मुदतीत न झाल्याने ते परत गेले. यास्तव या 
३६ लाभार्थ्यांसाठी रु.७,९५,०००/- ( रुपये सात लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) इतके अनुदान आर्थिक वर्ष २०२४- 
२०२५ मध्ये उपलब्ध करून देण्याची विनंती उपजिल्हाधिकारी ठाणे यांनी उपरोक्त दि. २३.०७.२०२४ रोजीच्या 
पत्रान्वये केली आहे.त्यानुषंगाने माहे जानेवारी ते मार्च २०२४ या कालावधीसाठी मानधन वितरीत 
करण्याकरिता रु.७,९५,०००/- (रुपये सात लक्ष पंचाण्णव हजार फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी ठाणे यांना 
वितरित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या aaa सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” या योजनेतंर्गत पात्र ३६ लाभार्थींना जानेवारी २०२४ ते मार्च २०२४ या कालावधीचे थकीत मानधन 
प्रदान करण्याकरिता अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर प्राप्त निधीपैकी रु.७,९५,०००/- (रुपये सात लक्ष पंचाण्णव 
हजार Hae) इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी सर्व पात्र लाभार्थींना मानधन 
वितरीत करणेबाबतची कार्यवाही करुन त्याबाबतचा अद्ययावत अहवाल शासनास सत्वर सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१०७/स्वासैक-१ 


२. जिल्हाधिकारी ठाणे यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा 
ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा 
मासिक अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 
३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६०-इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२ सामाजिक सुरक्षेखालील निवृत्तिवेतन, (००) (०५) आणिबाणीच्या 
कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर खर्च (२२३५ सी २०५) या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२०२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाने अ.नौ.सं क्र. ५११/२०२४,व्यय ४, दिनांक १३.०९.२०२४ अन्वये, 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९३०१४३२५७२६०७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHAGYASHREE 
RAJENDRA BHAIDKAR ८ 


(भाग्यश्री भाईडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
०१.मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
०२.मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०३.मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०४.मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
०५.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
०६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
०७. विभागीय आयुक्‍त कोकण . 
०८. जिल्हाधिकारी ठाणे. 
०९.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१०.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी ठाणे. 
१२.सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४.निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


